सहाय्यक पोलीस अधीक्षकांची आठ 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत. 
परिविक्षाधीन भारतीय पोलीस सेवा 
अधिकारी-६६ वी तुकडी 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः आयपीएस-०३१५/प्र.क्र.४६/पोल-१, 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: २७ मार्च २०१५. 


वाचा :- 
१) समक्रमांक, शासन निर्णय, दिनांक ०४.०३.२०१५. 
२) अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.प्रशि/२/६६ आरआर/ट्रेनिंग बॅच/२६६/२०१४/११९२, दिनांक ०७.०३.२०१५. 


शासन शुध्दिपत्रक :- 
संदर्भ क्रं. १ येथील शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतील परिच्छेद क्र. १ खालील तक्त्यात 


अ.क्र.२ येथे कु. प्रियंका एन. भगत यांच्या नावासमोर प्रशिक्षणासाठी नियुक्तीचा जिल्हा “उस्मानाबाद” 


असा नमूद करण्यात आला आहे. त्याऐवजी प्रशिक्षणासाठी नियुक्तीचा जिल्हा “जालना” असा वाचावा. 


2. सदर झासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७५/.॥१॥0१५9॥॥॥.9०५९.॥) या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१५०३२७१३४९१९५९२९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ह Digitally signed by Charushila 
(> h a [ U 5 h | | a Devendra Chaudhary 
DN: CN = Charushila 

Devendra Chaudhary, C = IN, 


S = Mah htra, O = 
D eve n d ra ७८0100 त दजाचे, 


Chaudcha ry Dat. 20180827 164 41 
(चारुशीला चौधरी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
२) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस-०३१५/प्र.क्र.४६/पोल-१ 


) विशेष पोलीस महानिरिक्षक (प्रशिक्षण व खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे, जालना, उस्मानाबाद, पालघर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, 
नांदेड, परभणी व धुळे 


९) सह संचालक (तांत्रिक), लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा 
मजला, मुंबई (२ प्रती). 

१०)वित्त विभाग, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१/अर्थसंकल्प-३/ अर्थसंकल्प-१० / विनियम, 
मंत्रालय, मुंबई. 

११) सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२)अवर सचिव, कार्यासन बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) वैयक्तिक नस्ती / निवड नस्ती (पोल-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


